विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व 
अमरावती करीता कार्डीयाक कॅथलॅब या 
बाबींसाठी लेखाशीर्ष ४२१०११२८ ,५२- 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उदिष्टाखाली 
अंदाजित रु.१३,११,६०,०००/- (अक्षरी रु. तेरा 
कोटी अकरा लक्ष साठ हजार फक्त) इतक्या 
रकमेची खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२ ३/प्र.क्र.० १/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे- 
३/वि.स.सेवा रु./वै.उ./प्र.मा./१९७११०/२२ ,दिनांक .०२.१२.२०२२ 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे- 
३/विसआसे./वै.उ./प्र.मा./११२९८/२३ ,दिनांक .१३.०२.२०२३ 
३) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची मान्यता 
प्राप्त टिप्पणी, दिनांक 90.99.2022. 


प्रस्तावना:- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई कार्यालय यांनी त्यांच्या दिनांक 
०२.१२.२०२२ व दि.१३.०२.२०२३ च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार राज्यातील विभागीय संदर्भ 
रुग्णालय, नाशिक अमरावती करीता कार्डीयाक Hass मशीनची खरेदी करण्याचे प्रस्तावित असुन 
ळेखाशिर्ष ४२१० ११२८, ५२ -यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उदिष्टाखाली उपलब्ध झालेल्या 
रु.१५,००,००,०००/-(रुपये पंधरा कोटी फक्त) एवढया मंजूर अनूदानातून अंदाजित 
रु.१३,११,६०,०००/- (अक्षरी रु. तेरा कोटी अकरा लक्ष साठ हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या खरेदीस 

प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई कार्यालय यांनी उपरोक्त संदर्भाधिन 
दि. ०२.१२.२०२२ व दि.१३.०२.२०२३ च्या पत्रात नमूद केल्यानुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षासाठी विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावती करीता कार्डीयाक कॅथलॅब मज्ञीन खरेदी 
या बाबींसाठी लेखाशीर्ष ४२१०११२८ ,५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्दिष्टाखाली उपलब्ध 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र ०१/आरोग्य-८ 


झालेल्या रु.१५,००,००,०००/-(रुपये पंधरा कोटी फक्त) एवढया मंजूर अनूदानातून कार्डीयाक कॅथ I 
मशीन या यंत्रसामुग्नीच्या खरेदी करिता अंदाजित रु.१३,११,६०,०००/- (अक्षरी रु. तेरा कोटी अकरा 
लक्ष साठ हजार फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
लेखाशिर्ष ४२१० ११२८, ५२ -यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उदिष्टाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या 
रु.१५,००,००,०००/-(रुपये पंधरा कोटी फक्त) एवढया मंजूर अनूदानातून भागविण्यात येणार आहे. 
सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खालील परिच्छेद क्र.०३ मध्ये नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे .सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र 
अ- अनुदानाचा तपशिल 


(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. | लेखशिर्ष खरेदीचा तपऱिल अंदाजित रक्कम | नग संख्या | एकूण किमत (रु) 
प्रती TAS.) 
| ४२१० ११२८ कार्डीयाक कॅथलंब | रु.६,५५,८०,०००/- 2 रु.१३,११,६०,०००/- 


यंत्रसामुग्री मशीन 
५२- यंत्रसामुग्री 


व साधनसामुग्री 


०२. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांनी 
कळविल्यानुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व 
अमरावती करीता यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता लेखाशिर्ष ४२१० ११२८, ५२- 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या बाबी अंतर्गत रु.१५,००,००,०००/-(रुपये पंधरा कोटी फक्त) एवढया 
मंजूर अनूदानातून अंदाजित रु.१३,११,६०,०००/- (अक्षरी रु. तेरा कोटी अकरा लक्ष साठ हजार फक्त) 
इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट- 
अ) सादर केली आहेत. तसेच सदर प्रस्तावासाठी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक १०.११.२०२२ रोजीच्या टिप्पणीन्वये मान्यता 
दिलेली आहे. 

०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सदरहू साहित्य VAM आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र ०१/आरोग्य-८ 


र) 


4) 


सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (8०911०8) specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश 
(Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार 
केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. तसेच प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच 
खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 
दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७ तसेच सदर खरेदीसाठीचा अंदाजित रु.१३,११,६०,०००/- (अक्षरी तेरा कोटी अकरा लक्ष साठ 


८) 


8) 


हजार मात्र) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष 
४२१० ११२८, ५२ -यंत्रसामुग्नी व साधनसामुग्री या उदिष्टाखाळी रु.१५,००,००,०००/- (अक्षरी पंधरा 
कोटी मात्र) एवढया मंजूर अनूदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या 
विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्‍्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 


तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र ०१/आरोग्य-८ 


१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७9 समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी -२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ 
दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये 
(राज्यस्तर), मुंबई ,आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई व संबंधित कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०५. सदर बाबींवरील खर्च सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षातील हाफकिन औषध निर्माण महामंडळ 
अंतर्गत खरेदी कक्ष यांचेकडे वर्ग करण्यात आलेल्या मंजुर अनुदानातुन व प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेतच करण्यात यावा. 


०६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२३०२१५१२५०२३५३१७ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR 


LAXMANRAO 
LA H A N F DN: च, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


VIJAYKUMAR 


2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b38 
0c78f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71 
DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F 3CACF3FB967FF5955 

LAX M A N R A O AAF5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, 
cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2023.02.16 10:57:12 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

) व्यवस्थापकिय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
) 

) 


सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र ०१/आरोग्य-८ 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 

८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

९) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११)अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


> reo ६-८ ६--< 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


